सन २००५-०६ पासून ते सन २०१६-१७ पर्यंतचे 
धान/ भरडधान्य/गव्हाचे प्रलंबित लेखे अंतिम 
करण्यासाठी “टास्क फोर्स” ची स्थापना 
करण्याबाबत. 
महाराष्ट्र शासन 
अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण -२६१८/प्र.क्र.१६४/ना.पु.२९ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय (विस्तार), मुंबई - ४०० ०३२. 
तारीख: २४ जुले, २०१८ 
प्रस्तावना- 
किमान आधारभूत किंमत खरेदी योजनेंतर्गत धान/भरडधान्य खरेदी करण्यासाठी व पुढील 
व्यवस्थापनासाठी तसेच केलेल्या खर्चाची प्रतिपूर्ती करण्यासाठी मोठया प्रमाणात निधीची आवश्‍यकता 
असते. सन २००५-०६ पासून ते सन २०१६-१७ पर्यंत दोन्ही अभिकर्ता संस्थांकडून धान/ भरडधान्य/गव्हाचे 
लेखे प्रलंबित असल्याने केंद्र शासनाकडे राज्याचा मोठा निधी अडकून पडलेला आहे. सदर लेखे प्रलंबित 
असल्याकारणाने पुढील हंगाम सुरु होण्यापूर्वी सदर निधी प्राप्त करुन घेण्यासाठी लवकरात लवकर 
प्रलंबित लेखे पूर्ण करुन केंद्र शासनास सादर करणे आवश्‍यक आहे. त्यामुळे प्रलंबित लेखे अंतिम 
करण्यासाठी “टास्क फोर्स” ची स्थापना करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय- 
सन २००५-०६ पासून ते सन २०१६-१७ पर्यंत दोन्ही अभिकर्ता संस्थांकडून धान/ भरडधान्य/ 
गव्हाचे लेखे प्रलंबित असल्याकारणाने केंद्र शासनाकडे अडकून पडलेला निधी प्राप्त करुन घेण्यासाठी 
पुढील हंगाम (२०१८-१९) सुरु होण्यापूर्वी लवकरात लवकर प्रलंबित लेखे पूर्ण करुन केंद्र शासनास 
सादर करणे आवश्‍यक आहे. सदर प्रलंबित लेखे अंतिम करण्यासाठी “टास्क फोर्स” ची स्थापना 
करण्यास झासन याद्वारे मंजूरी देत आहे. 
१) श्री.संदीप.र.देशपांडे- उपसंचालक, वित्तीय सल्लागार व उप सचिव कार्यालय- अध्यक्ष 
२) श्री.विनय गोसावी- उपसंचालक (अन्नधान्य) मार्केटिंग फेडरेशन, मुंबई-सदस्य 
३) श्री.मनोज TAL व्यवस्थापक (सेवा), आदिवासी विकास महामंडळ, नाऱशिक- सदस्य 
४) श्री.व्ही.यु.यादव- सहायक संचालक, वित्तीय सल्लागार व उप सचिव कार्यालय- सदस्य सचिव 
याव्यतिरिक्त वित्तीय सल्लागार व उप सचिव कार्यालय व दोन्ही अभिकर्ता संस्था यांनी सदर 
कार्यवाही तातडीने पूर्ण होण्यासाठी आव्यक ते मनुष्यबळ उपलब्ध करुन द्यावे. 
सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१८०७२४१५०७१८९२०६ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने का 
Deepak Nivartti 


Kendre 


(दी. नि. केंद्रे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१. मा.राज्यपाल यांचे प्रधान सचिव, 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण -२६१८/प्र.क्र.१६४/ना.पु.२९ 


२.मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, 

३.मा.मंत्री (अनापुवग्नास) यांचे खाजगी सचिव, 

४.मा.विरोधी पक्ष नेता (विधानसभा.)॥/ (विधानपरिषद), 

५.मा.राज्यमंत्री (अनापुवग्नासं) यांचे खाजगी सचिव, 

६. सर्व विधानसभा/विधानपरिषद सदस्य. 

७.मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन, मंत्रालय,मुंबई. 

८.अपर मुख्य सचिव, (वित्त) महाराष्ट्र शासन, मंत्रालय, मुंबई. 

९.अपर मुख्य सचिव, कृषि व प.दु.म. विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 

१०.अपर मुख्य सचिव,सहकार विभाग, मंत्रालय,मुंबई, 

११.प्रधान सचिव, महसूल व वन विभाग,मंत्रालय,मुंबई 

१२.प्रधान सचिव, अन्न,नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग, 

१३.सचिव, आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय,मुंबई, 

१४.व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र स्टेट को.ऑप.मार्केटिंग फेडरेशन लि., 
कनमूर हाऊस,नरसी नाथा स्ट्रीट, मुंबई- Yoo ००९, 

१५.व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य सहकारी आदिवासी विकास महामंडळ, 
आदिवासी विकास भवन, २ रा माळा, राम गणेड गडकरी चौक, जुना आग्रा रोड,नाशिक-२ 

१६.सर्व विभागीय आयुक्‍त. 

१७.नियंत्रक (शिधावाटप) व संचालक, नागरी पुरवठा(गो/वा),मुंबई, 

१८.सर्व जिल्हाधिकारी, 

१९.सर्व उप आयुक्त (पुरवठा), 

२०.सर्व जिल्हा पुरवठा अधिकारी, 

२१.संबंधित जिल्हयांचे जिल्हा कोषागार अधिकारी, 

२२.संबधित जिल्हयांचे जिल्हा कृषि अधिकारी, 

२३.वित्तीय सल्लागार व उप सचिव, अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग, मुंबई, 

२४.उप संचालक, नागरी पुरवठा, पुरवठा आयुक्‍त कार्यालय, मुंबई. 

२५.सर्व उप सचिव/अवर सचिव/सर्व अधिकारी,अ.ना.पु.व ग्रा.सं.विभाग,मंत्रालय विस्तार, मुंबई, 

२६.सर व्यवस्थापक,(महा.) भारतीय अन्न महामंडळ, ५ वा माळा, राजेंद्र नगर, दत्तपाडा रोड, 
बोरीवली (पूर्वी मुंबई-४०० ०६६, 

२७.महासंचाळक, माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय, मंत्रालय, मुंबई (५ प्रती ), 

२८.ग्रंथपाल, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय ग्रंथालय, ६ वा मजला, विधान भवन, मुंबई. (१०प्रती) 

२९.निवड नस्ती (नापु-२९). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


